प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व 
जलसंधारण विभाग, नागपूर येथील गोंदिया 
जिल्ह्यातील सडक अर्जुनी तालुक्‍यातील २६ 
माजी मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्ती कामास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र- ७१५/जल-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १५ मार्च, २०२४. 
वाचा: 
१. शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.५१६/जळल-१, दिनांक 
99.90.2023. 
२. अप्पर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर यांचे पत्र sh. तांशा- 
१/१७९१, दि. २९.११.२०२३ 


प्रस्तावना 

राज्यातील माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन व दुरुस्ती आवश्‍यक असलेल्या योजनांची 
दुरुस्ती करुन सिंचन क्षमता व पाणीसाठा पुनर्स्थापित करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भीय शा. नि क्र. १ 
अन्वये मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. नागपुर प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत एकूण 
२६ योजनांची दुरुस्ती करण्यात येणार असुन दुरुस्तीसाठी एकूण रक्‍कम रु. ४६६.२४ लक्ष इतकी आहे. 
प्रस्तावित २६ मा.मा. तलाव योजनांच्या मूळ संकल्पित पाणीसाठा २६३७.८० स.घ.मी व मूळ सिंचन 
क्षमता ६२०.९९ हेक्‍टर असुन प्रत्यक्षात पाणीसाठा 2209.20 स.घ.मी व सिंचन क्षमता ३३८.५५ हेक्‍टर 
इतका होत आहे. दुरुस्तीमुळे ४३६.६० स.घ.मी पाणीसाठा व २८२.४४ हेक्‍टर सिंचन क्षमता पुनर्जीवित 
होणार आहे. त्यामुळे संकल्पित पाणीसाठा व सिंचन क्षेत्र उदिष्ट्ये साध्य होत आहे. सदर कामांना 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव उपरोक्त संदर्भीय पत्र क्र. २ अन्वये शासनास सादर झाला 
आहे. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर यांनी आपल्या स्तरावर सर्व 
अंदाजपत्रकांची छाननी/ तपासणी केली आहे. उपरोक्त बाबींचा विचार करून उल्लेखित २६ कामे 
आराखड्यातील प्राधान्यक्रमांक १ मध्ये समाविष्ट असल्याने प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे 
विचाराधीन होते. त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.. 
शासन निर्णय : 

नागपुर प्रादेशिक जलसंधारण विभागातील गोंदिया जिल्ह्यातील सडक अर्जुनी तालुक्यातील 
एकूण २६ मा.मा. तलाव योजनांच्या पुनरुज्जीवन व दुरुस्तीची अंदाजपत्रकिय किंमत रुपये ४६६.२४ 
लक्ष (अक्षरी रुपये चार कोटी सहासष्ट लक्ष चौवीस हजार फ़क्त) इतकी आहे. या किंमतीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७१५/जल-१ 


अंदाजपत्रकांना खालील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१ उपरोक्त पैकी प्रत्येक योजनेस स्वतंत्ररित्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. आदेशा 
एकत्रित केलेला आहे. 

२?) या तलावांचे पुनरुज्जीवन झाल्यावर पुढील देखभाल दुरुस्तीकरीता हे dard "निस्तार हक्क 
धारक पाणी वापर संस्था" तयार करुन त्यांना हस्तांतरण करण्यात यावेत. तथापि, एखाद्या 
तलावावर "निस्तार हक्क धारक पाणी वापर संस्था निर्माण करणे शक्‍य नसल्यास निस्तार हक्‍क 
धारकांची सहमती घेऊन त्या गावातील ग्रामपंचायतीळा तळाव हस्तांतरित करण्यात यावेत. 


३) शासन निर्णय दिनांक ११.१०.२०२३ मधील तरतुदीनुसार दुरुस्ती करण्यात यावी. 

४ दुरुस्तीच्या अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकारी यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी. 

५ दुरुस्तीच्या कामाचा दोष दायित्व कालावधी (Defect Liability Period) हा ५ वर्ष राहील. 
६) दुरुस्तीच्या कामांचे 960189 व वेळेसह व्हिडीओ चित्रीकरण बंधनकारक राहील. 


8 काम सुरू करण्यापूर्वी 

७) २५% पूर्ण झाल्यानंतर. 

) ५०% कामपूर्ण झाल्यानंतर. 

d) ७५% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 

8 १००% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 
या कामात पाच टप्प्यात Geotag व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यात यावे. प्रत्येक टप्प्याच्या व्हिडिओ 
चित्रीकरणाचा कालावधी किमान ३ मिनिटाचा आव्यक राहील. 

i, काम सुरू करण्यापूर्वी एका बाजूने चित्रीकरण सुरुवात करून दुसऱ्या टोकापर्यंत संपूर्ण 
चित्रीकरण करण्यात यावे. 

i. व्हिडीओ चित्रीकरण करताना प्रत्येक वेळेस कामाचे जलसंधारण अधिकारी व 
कंत्राटदार/त्यांचा प्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचारी यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. किमान दोन 
वेळेस खुद्द कंत्राटदाराची उपस्थिती आवश्‍यक आहे. 

॥. चित्रीकरणांमध्ये किमान दोन टप्प्यांमध्ये उप अभियंता व एका टप्प्यामध्ये कार्यकारी अभियंता 
यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. 

iv. देयके पारित करताना मोजमाप पुस्तिका सोबत चित्रीकरणाचा PenDrive सादर करावा. 
तसेच मोजमाप पुस्तिकेत नमूद करावे. 

४. सदर चित्रीकरणाची प्रत कार्यकारी अभियंता यांनी तपासावी व वरील सूचनांप्रमाणे 
चित्रीकरण नसल्यास देयक पारित करून होणार नाही. 

vi. चित्रीकरणाची किमान १५ सेकंदांची संक्षिप्त प्त विभागाच्या जिओपोर्टलवर Upload 
करण्यात यावी. 


0 


९) 


पृष्ठछपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७१५/जल-१ 


७ कामाची गुणवत्ता उत्तम दर्जाची राहील याची सर्वस्वी जबाबदारी जलसंधारण अधिकारी/ 
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी/ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची राहील. गुणनियंत्रण 
चाचण्या मापदंडानुसार करण्यात याव्यात. 

८) दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यापुर्वी, काम सुरू असतांना व काम पुर्ण झाल्यावरच्या सर्व टप्यांवर, 
सदर कामांची प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण पथकामार्फत तपासणी करण्यात यावी. क्रॉस 
चेकिंगसाठी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील कामे जि.प. यंत्रणेकडील 
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी व जि.प. यंत्रणेच्या अखत्यारीतील कामे मृद व जलसंधारण 
विभागाचे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांचेमार्फत दुरुस्तीचे काम सुरू असताना 
तपासणी करावयाची आहे. त्यांची नियुक्‍ती अप्पर आयुक्‍त जलसंधारण, मृद व जलसंधारण 
प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर यांचे सहमतीने प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी यांनी करावी. 

९) शासन निर्णय क्रमांक: गामुध-२०२३/प्र.क्र. २२/जल-१३, दि. २०-०४-२०२३ नुसार राज्यात 
गाळमुक्‍त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील 
बाबी तलावातील गाळ उपसण्याच्या कामाकरिता विचारात घ्याव्या. 

१०) कामांची व्दिरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा जलसंधारण 
अधिकारी व उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांची राहिल. 

११) सदर दुरुस्तीचे प्रस्ताव प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांचे स्तरावर तपासणी केली 
असल्याने प्रस्तावात अपूर्ण माहिती किंवा चूकीची माहिती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास यास 
सर्वस्वी प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी व त्यांचे अखत्यारीतील संबंधीत क्षेत्रीय अधिकारी 
जबाबदार राहतील. 

१२) केलेल्या कामाचा तपशील ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात यावा. 

१३) शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग शा.नि.क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.११६/जल-१, दिनांक 
११.१०.२०२३ मध्ये देण्यात आलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


२.० या २६ योजनांच्या कामावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

मागणी क्रंमाक झेड एच-५, 

४७०२ लहान पाटबंधारे योजना, 

४७०२ ए ०७३ 

(२)(४) जुन्या मालगुजारी तलावांची पुनर्बाधणी व मजबुतीकरण (कार्यक्रम), 

५३, मोठी बांधकामे 


पृष्ठछपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७१५/जल-१ 


३.० सदरहू योजनांच्या दुरुस्तीच्या कामास वरील लेखाशिर्षांतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 
४.० प्रस्तुत आदेश प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१५१३०७५८४२२६ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकिंत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

PRAKASH ae AND WATER 


-d0a599ee5{c497272e775d33643b14725c6a77432c67 
hi 


5257 5AE4CCCAS12D1723F249D503AE7 1CF458BA48 
cn=PRAKASH NILKANTHRAO PATIL. 
5 13:17:09 +05'30" 


(प्र. नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल,मंबई. 
) मा.मुख्यमंत्री, यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 
) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय,विधानभवन,मुंबई. 
) सर्व मा.संसद सदस्य,विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
५ सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
) मा.मंत्री (मृदव जलसंधारण)यांचे खाजगी सचिव 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
) सर्व Faroe विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव/प्रधानसचिव/सचिव. 
) मा. सचिव (मृदव जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक 


१०) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

११ आयुक्त मृद व जलसंधारण, जल आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर. 

१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर. 

१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गोंदिया 

१४ अपर आयुक्त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर. 
१५) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर. 

१६ प्रादेशिक दक्षता गुणनियंत्रण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर . 

१७ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, गोंदिया. 

१८) कार्यासन अधिकारी (जल-४), जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) निवडनस्ती (जल-१. 


पृष्ठछपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७१५/जल-१ 


झासन निर्णय क्रमांक: मामात/ प्रमा-२०२३/प्र.क्र-9१५ /जल-१ दिनांकः- १५ मार्च, २०२४. 


मृद व जलसंधारण विभाग 
जोडपत्र अ 

प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपूर येथील गोंदिया जिल्ह्यातील सडक अर्जुनी तालुक्‍यातील २६ माजी मालगुजारी 

तलावांच्या दुरुस्ती कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत गोषवाराः- 


अ.क्र. | जिल्हयाचे | तालुकयाचे | कामाचे नांव व गट/ | यापुर्वी | दुरुस्तीची दुरुस्तीची | प्रचलित | संकल्पीत | संकल्पी । प्रत्यक्ष होत | प्रत्यक्ष | दुरुस्ती | दुरुस्ती 
नांव नांव सर्वे क्र. दुरुस्तीचे | रक्‍कम । प्रति आर्थिक पाणी । तसिंचन | असलेले | होत नंतर | नंतर 
वर्ष | wma | सघमी । AesT साठवण =| क्षमता पाणी । असलेले । पुनर्स्थापी  पुनर्स्था 
किंमत ह क्षमता । (हेक्‍टर) | साठवण | सिंचन | तहोणारा | पीत 
al (सघमी) (सघमी) क्षेत्र पाणी । होणारी 
दुरुस्तीच्या सिचन 
रकमेची (हेक्टर) | साठा | सिंचन 
टक्केवारी (सघमी) | क्षमता 
(हेक्‍टर) 
ie | २ ३ 1 ४ | 6 ६ | 6 | ८ ९. | १ |. ११ | १२ १३ | १४ | 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, ल.पा. विभाग जि.प. गोंदिया 
१ गोंदिया ae 000000. १६.७० । १४२५५ ५.८५ ११७.१५ | २४.९६ | ११०.०० ११.०० ७.१५ १३.९६ 
अर्जुनी ग.क्र.९७ पुर्वी 
२ गोंदिया ती aA oe Geer | Wea ७.२७ १४६३१ ६.०१ ४९.६९ ९.३६ ३१.०० ४.०० १८.६९ ५.३६ 
अर्जुनी ग.क्र.१२० पुर्वी 
३ | गोंदिया गली ea oe १५.९४ | १३७९१ ५.६६ ११५.५८ | २३.६८ | 909.00 | ११.०० | १४.५८ | १२.६८ 
अर्जुनी । दु.कोदामेडी ग.क्र.५०८ । पुर्वी 
४ गोंदिया ae 0१0016. cee १९.७२ | १६०३४ ६.५८ १२२.९९ । २९.८० ९८.५० १३.०० २४.४९ | १६.८० 
अर्जुनी । दु.कोदामेडी ग.क्र.४९८ । पुर्वी 
4 गोंदिया oe SUS sree Neg | MO ६२.०३ | १४०८८ ५.७८ ४४०.२९ । ९२.२४ । ३९०.०० १५.५५ ५०.२९ | ७६.६९ 
अर्जुनी ग.क्र.४९० पुर्वी 
a व्या सडक | मा.मा.तलाव दु.गिरोला | १० वर्ष का हवाल ना an cee sae aa २. 
अर्जुनी ग.क्र.५३१ पुर्वी | । | न | | । । 
9 गोंदिया see 6 ee १८.५३ । २१३४१ ८.७६ ८६.८३ १९.४० ८५.०० १४.०० १.८३ ५.४० 
अर्जुनी दु.भुसारीटोला पुर्वी 


पृष्ठछपैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७१५/जल-१ 


ग.क्र.१७७ 
ह 0 ee ee se १८.१० १५६९४ ६.४४ ११५.३३ ३०.४८ ९८.५० १४.०० १६.८३ । १६.४८ 
अर्जुनी | दु.पांढरवानी ग.क्र.१९७ | पुर्वी १ 3 4 
S| ae ae al re 2१०९ ८.९१ १९.०७ | ३.६४ | १२.०० | २.०० ७.०७ । १.६४ 
अर्जुनी दु.प्रधानटोला ग.क्र.६८ पुर्वी ; | | । | | | न 
व क्या सडक मा.मा.तलाव दु.पुतळी | १० वर्ष ६.१७ १७४४९ ७.१६ ३५.३६ ७.८० ३२.०० 6 ३.३६ 3३.८७ 
अजुनी ग.क्र.१९२ पुर्वी | ट . | | 
दु.) 'गोंलिग सडक मा.मा.तलाव दु.दली | १०वर्षे ३३.४७ | ९७०४ ३.९८ ३४४.९० | ९१.०४ | २९०.०० | ७१.०० yy.eo | 20,08 
अर्जुनी ग.क्र.२४३ पुर्वी । ; - र ] १४. | 
गोंदिया सडक मा.मा.तलाव दु.ऱोंडा | १० वर्षे 
१२ गोंदिया अर्जुनी क्र २०.८५ २४११८ ९.९० ८६.४५ २४.८८ ७५.०० ११.०० ११.४५ १३.८८ 
अर्जुनी ग.क्र.२२० पुर्वी 
प. रे अर्जुनी वलन | १२.९५ | १५५३१ ६.३८ ८३.३८ | २२.२८ । ७८.०० | १०.०० ५.३८ | १२.२८ 
अर्जुनी =| दु.सालेधारणी ग.क्र.८८ | पुर्वी ae 11 - : ग | न ; 
ene सडक मा.मा.तलाव १० वर्ष 
io ile अर्जुनी राजगुडा ग.क्र क 0१ ४.७४ १८५.३१ | ४७.२८ | १८०.०० | ३१.०० | ५.३१ | १६.२८ 
अर्जुनी a ग.क्र.८५ । पुर्वी 
टि; गोंदिया oa ‘ee पार oe 92.02 १५३७१ ६.३१ ७८.२ १८.०० ५५.०० ८.०० 23.20 १०.०० 
] अर्जुनी (पांढरी) ग.क्र.३९६ पुर्वी 3 १५ 
aie अर्जुनी ae ear es ||, wees ७-१ ६९.२१ | १६.३६ | ५०.०० ७.०० १९.२१ | ९.३६ 
अर्जुनी । दु.सितेपार ग.क्र.२३५ । पुर्वी र - ी ; १०. भे र ी 
ग्या मा.मा.तलाव - 
गोवा सडक म gies वकवा , 
१७ । गोंदिया अर्जुनी g. ग.क्र. १२.१७ | ४७७४४ १९.६० २५.४९ ५.५६ १५.०० ले त हा 
अर्जुनी पुर्वी 
८१३, ८१४ 
ae मा.मा.तलाव = 
on सडक go af 
१८ | गोंदिया अर्जुनी दु.भुसारीटोला २५.४३ | ४३००७ १७.६६ ५९.१३ १५.४० | ५०.०० ११.०० ९.१३ es 
अर्जुनी क़ पुर्वी 
ग.क्र.१४१ 
ae | ain सडक मा.मा.तलाव दु.धानोरी | १० वर्ष २७.८८ | ४६७९४ १९.२१ ५९.५८ ११.७२ ह ल ake Sty me 
अर्जुनी ग.क्र.५४ पुर्वी * - १९. | | र ज्र ठे 
डी गोंदिया य oe oom pe 8.48 १५७९२ ६.४८ ६०.४१ १२.४० ४२.२० ९.०० १८.२१ ३.४० 
अर्जुनी ग.क्र.५५२ पुर्वी a) $ न x र % : र : 


पृष्ठछपैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७१५/जल-१ 


व्यं मा.मा.तलाव रां 
२१ । गोंदिया अर्जुनी दु.कोसमतोंडी eal ११.०२ | १८८६३ ७.७४ ५८.४२ ११.७२ | ४२.०० ८.०० १६.४२ | ३.७२ 
अर्जुनी 7 पुर्वी 
ग.क्र.२६२ 
२२ गोंदिया AG १04006 es १८.८२ १४८५४ ६.१० १२६.७० ३४.४० ११०.०० २४.०० १६.७० १०.४० 
अर्जुनी दु.सिंदीपार ग.क्र.५१ पुर्वी 
२३ गोंदिया ve Rie a os २०.९४ २५३७० १०.४२ ८२.५४ १८.६८ ६०.०० १३.०० २२.५४ ५.६८ 
अर्जुनी दु. ग.क्र.३५३ पुर्वी 
२४ गोंदिया a 0000... a 99.93 ४८०३६ १९.७२ २३.१७ 4.219 १४.०० ४.०० ९.१७ १.२७ 
अर्जुनी । दु.मोहघाटा ग.क्र.२०२ पुर्वी 
२५ गोंदिया 66 aaa च घोता oF ९.१२ १०३८८ ४.२६ ८७.७९ २१.४८ ६०.०० १५.०० २७.७९ ६.४८ 
अर्जुनी ग.क्र.४१७ पुर्वी 
२६ गोंदिया eae ० | See 20,04 ३२४४३ १३.३२ ६१.८० १३.५६ ५१.०० ९.०० १०.८० ४.५६ 
अर्जुनी (जमी.) ग.क्र.३२३ पुर्वी 
एकुण २६ ४६६.२४ २६३७.८० | ६२०.९९ | २२०१.२० | ३३८.५५ ४३६.६० | २८२.४४ 
रुपये ४६६.२४ लक्ष (अक्षरी रुपये चार कोटी सहासष्ट लक्ष चौवीस हजार फ़क्त) 
PRAKASH Sitti now 


2.5.4.20=a7dc90f966c67 1a9acd0a599ee5fc497272e775d33643b14725c6a77432c 
673f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=F 1EC28A96B2A52575AE4CCCAS 12D1723F249D503AE71CF458BA 
4863AACFFBF62, cn=PRAKASH NILKANTHRAO PATIL 


Date: 2024.03.15 13:17:27 +05'30' 


(प्र. नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठछपैकी७ 


